१५ सप्टेंबर, २०२१ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या 
कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा संगित व नृत्य स्पर्धा २०२०-२१ 
मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.१३.०८.२०२१. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ संगित व नृत्य /२०२०-२१ 
दि.३०.०८.२०२१. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२०-२१/का-४/८८२, दि.०३.०९.२०२१. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगित व नृत्य स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ 
निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. २६ ऑगस्ट,२०२१ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात 
आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे 
तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड 
चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,३३,६२८/- 
(रुपये एक लाख तेहतीस हजार Geral अठ्ठाविस फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/व्यवस्थापक 
यांना दिनांक ०८ ते १२ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर,२०२१ 
या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक १३ सप्टेंबर, 2029 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या 
खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 
व्यवस्थापक यांची दि. ०८ ते १८ सप्टेंबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
-एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद 
सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर 
करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, 
शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१२२०४७८८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar _ 0s:cn = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
Nanal sires eee 12:32:05 +05'30' 
(XI. A. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 


०८ “७ A -O 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत व नृत्य 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | कलाकाराचे नाव व पदनाम fees विभाग / कार्यालय 

संगीत 

a श्री. सुनिल कुलकर्णी होय | एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर कोकण shar 
शाखा अभियंता डेव्हळपर्मेट, ठाणे. 

२ । सौ. संपदा सुहास दाते होय | न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
सहा. रासायनिक विश्लेषक सांताक्रूझ (पू), मुंबई. 

३ श्री. विजय मा. नांदेकर होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

४  । श्रीमती ललिता रेंगडे होय | राज्यकर सह आयुक्त, नोडल-७,वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर अधिकारी भवन, माझगांव, मुंबई. 

५ | aft. रविद्र कुमार सो. बिरारे होय | उपमुख्य ARIS, बांधकाम भवन, सा.बां. 
स.क. वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग, औरंगाबाद. 

६ । श्री. विश्रामश्री. कुलकर्णी होय | सेंट जॉर्जस रुग्णालय, मुंबई. 
अधिपरिचारक 

७ | श्री. बाळासाहेब ई. सावंत होय | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव 

८ | att, अरुण शां. साळुंखे, होय | संचालक, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहायक लेखाधिकारी 

९ | श्री. सचिन शिदे होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

णं ० | श्री. भरत लब्दे होय | वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
कक्ष अधिकारी 

पश १ | श्री. अशोक पारखे होय | राज्यकर आयुक्त कार्यालय, वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर निरिक्षक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१२ | श्री. सायास सोनावणे, सहायक होय | कृषी व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

१३ | श्रीमती कनिका जाधव होय | सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड श्रेणी लघुलेखक 

१४ | श्री. अभिजित काटे होय | प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य), मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


१५ | श्रीमती मानसी धुमाळ होय | वस्तू व सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे - ६. 
राज्यकर निरिक्षक 

१६ | श्री. राजेश स. मांजरेकर सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
नृत्य 

qo | कु. द्राक्षायणी बा. मोकाशी-बोटे | होय । वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
कर सहायक 

१८ | श्रीमती मोनाली स्व. घोलप, होय | उच्च न्यायालय, मुंबई. 
लिपीक 

१९ | कु. वर्षा नानासाहेब रोठे, लिपिक | होय | गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२० | श्री. प्रितेशा रावराणे होय | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

२१ श्री. उमेश स. कांबळे, होय | सामाजिक न्याय व विशेष विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

२२ | श्री. स्वप्नील गायकवाड होय | जलविदयुत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, 
वरिष्ठ लिपिक कळवा- ठाणे. 

२३ | श्री. यश घ. मुळीक होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

२४ | श्रीमती गायत्री स्व. मयेकर होय | जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी कोषागार 
उपलेखापाल कार्यालय, ता. जिल्हा रत्नागिरी. 

२५ | श्रीमती प्रियंका बा. माने होय | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 

२६ | श्रीमती प्रियंका ठाकरे होय | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 

२७ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी 

व्यवस्थापक 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Nanal MAHARASHTRA 


Date: 2021.09.13 12:32:19 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या संगीत व नृत्य 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. 
फॅक्स, पेपर्स, पोस्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


दोन निवड समिती सदस्यांना मानधन 
अल्पोपहारावरील खर्च 


ब) | ५ दिवस सराव शिबीरासाठी येणारा खर्च 
कलाकारांना अल्पोपहार व चहापान (२६ कलाकार--१ व्यवस्थापक) (२७५१००५) 


५ दिवस सरावाकरीता नृत्य दिग्दर्शकांना मानधन. 
स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी येणारा खर्च 


समूह नृत्यासाठी कपडे इत्यादींचे १२ दिवसांचे भाडे (रु.५०० प्रती दिन) 
(99X92X400) 


रंगभूषा साहित्यासाठी येणारा खर्च. 
भाग घेणाऱ्या कलावंतांसाठी वैयक्तिक साहित्य खरेदीचा खर्च 


महिला कलाकारांसाठी ११ साड्या व ११ ब्लाऊज प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने गणवेशासह उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 
पुरुष कलाकारांसाठी १६ कुर्ता व १६ पायजमा प्रत्येकी रु. १५००/- प्रमाणे. (केंद्र 
शासनाच्या नियमानुसार प्रत्येक संघाने TTS उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे.) 


२७ टॉवेल्स रु. १००/- प्रमाणे. 
२७ किटबग रु. ५००/- प्रमाणे. 


किरकोळ खर्च 

अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा नवी दिली येथे एक अशासकीय 
सदस्य श्री. सुमीत कदम, कोरीओग्राफर हे महाराष्ट्र शासनाच्या नृत्य समूहास दिग्दर्शन 
करणार असून त्यांना नवी दिल्ली येथे दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या 

कालावधीत उपस्थित असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी त्यांना जाण्या-येण्याचा 

मानधन/ भोजनावरील खर्च. 


एकूण रुपये :- (रु. एक लाख तेहतीस हजार सहाशे अठ्ठावीस फक्त) 


~ 


ula 
१) 
बौ 
क) 
१ 
डो 
१ 
ei 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swat j M ad h U kar DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
N ana | MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.13 12:32:28 +05'30' 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र- क 


दिनांक १५ ते १७ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा संगीत व नृत्य स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
अँथलेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी दि. २६ ऑगस्ट, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 
ie श्री. मिलिद सु. मोरे, अधीक्षक अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे मंडळ, कळवा 
सहकार विद्यामंदिर समोर, कळवा, ठाणे. 

२ | AMAT मोनाली स्व. घोलप, लिपिक उच्च न्यायालय, मुंबई 

3 श्री. विश्रामश्री. कुलकर्णी सेंट जार्जस रुग्णालय, मुंबई. 
अधिपरिचारक 

४ | श्रीमती गायत्री स्व. मयेकर, उपसंचालक, (वि.व.ले.) महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, एपीएमसी 
उपलेखापाल मार्केट, सेक्टर-१९७), वाशी, नवी मुंबई. 

५ | ath सुनील कुलकर्णी, शाखा अभियंता । एक्झीक्युटिव्ह डायरेक्टर कोकण shia डेव्हलपमेंट, 

ठाणे. 

६ | कु. निलिमामा. काकुळते सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.२, मध्य मुंबई, भायखळा, 
कनिष्ठ अभियंता मुंबई. 

७ श्री. उमेश स. कांबळे सामाजिक न्याय व विशेष विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

८ | a. विरेंद्र ग. गोरे, राज्यकर निरीक्षक  । राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, माझगांव, मुंबई. 

९ । डॉ. दिलीप बलसेकर, सांस्कृतिक कार्य दर्शनिका विभाग, मुंबई. 
कार्यकारी संपादक व सचिव 

ie o | att. सचिन सि. शिंदे सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

गि १ | श्री. प्रविण ना. राणे सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

१२ | कु. वर्षा नानासाहेब रोठे, लिपिक गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३ | श्रीमती ममता पावसकर, अनुरेखक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (म.जी.प्रा) 

१४ | सौ. अश्विनी प्र.धामापूरकर जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, ठाणे. 
सांख्यिकी सहाय्यक 

१५ | at. संपदा सु. दाते न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
सहाय्यक रासायनिक विश्लेषक सांताक्रूझ (पु), मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


१६ | श्रीमती ललिता रंगडे राज्यकर सह आयुक्त, नोडल-७,वस्तू व सेवाकर भवन, 
राज्यकर अधिकारी माझगांव, मुंबई. 
१७ | ait. रविंद्र कुमार सो. बिरारे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, बांधकाम भवन, सा.बां. विभाग, २५ 
स.क. वास्तुशास्त्रज्ञ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
१८ | श्रीमती श्रुती नळकांडे, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
१९ | श्रीम. शुभांगिनी पाटील वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२० श्रीमती मनिषा नि. टिळक पाटबंधारे विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
29. श्रीमती दिपा सं. जाधव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२२ श्री. भरत गोपाळ लब्दे विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२३ | श्री. बाळासाहेब ई. सावंत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 
२४ | श्री. विजय नांदेकर, कक्ष अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२५ | डॉ. संजय गायकवाड, संचालक ESIS, पंचदीप भवन, ६ वा मजला, लोअर परेल, मुंबई. 
२६ | श्री. राजेश स. मांजरेकर,कक्ष अधिकारी । सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७ | श्री. अशोक दि. पारखे, राज्यकर राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, वस्तू व सेवाकर विभाग, 
निरीक्षक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२८ | श्रीमती सुप्रिया वै. पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 
२९ | श्री. अभिजीत बा. काटे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य), मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
३० | श्री. सायास अ. सोनवणे, लिपिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१ | श्रीमती प्रियांका बा. माने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निम्मश्रेणी लघुलेखक 
३२ | कु. प्राजक्ता राजेंद्र काळकुटे महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
३३ श्रीमती कनिका जाधव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड श्रेणी लघुलेखक 
३४ | कु. प्रियांका देवानंद ठाकरे नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 
३५ | श्रीमती प्रणाली कदम जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


३६ | श्रीमती उज्वला वि. वाघमारे उप अधीक्षक भूमी अभिलेख,खानापूर. 
भूकरमापक 
३७ | श्री. अजिक्य प्र. सोनावणे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
कनिष्ठ लेखपाल 
३८ श्री. मंगेश रा. पेरवी, सीटीस्कॅन तंत्रज्ञ | क्ष-किरण शास्त्र विभाग, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, मुंबई. 
३९ | श्री. सखाराम अ. वंजारे, सहा. कक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 
go | कु. द्राक्षायणी बाबूराव मोकाझी-बोटे वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई. 
कर सहायक 
४१ | श्रीमती आरती हे. मुळये, विशेष राज्यकर आयुक्‍त कार्यालय, वस्तू व सेवाकर भवन, 
कर सहाय्यक माझगांव, मुंबई. 
४२ | श्री. अजय पां. सावद महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४३ | श्री. राहूल रामचंद्र सोनावणे, ७२४, कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
राज्यकर अधिकारी 
४४ | श्रीमती मनिषा वि. क्षीरसागर, उपनगरीय जी.एस.टी. भवन, व्यवसायकर विभाग, बांद्रा, 
राज्यकर सहाय्यक आयुक्‍त मुंबई. 
४५ | श्रीमती रुपाली शिंदे, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लिपिक टंकलेखक 
४६ श्री. अरुण शांताराम साळुंखे संचालक, सांस्कृतिक कार्य, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सहा. लेखा अधिकारी, सांस्कृतिक कार्य 
४७ | st. रमेश वि. चाफे, वाहन चालक लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
४८ | सौ. मधुरा सं. चांदेकर, राज्यकर राज्यकर सहआयुक्‍त-०३, पुणे यांचे कार्यालय, वस्तू व सेवा 
निरीक्षक कर भवन, येरवडा, पुणे. 
४९ | श्रीम. मानसी प्र. धुमाळ वस्तू व सेवाकर भवन, येरवडा, पुणे - ६. 
राज्यकर निरीक्षक 
yo | श्री. तफज्जूल एम.आर. बेग गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
५१ | श्री. जितेश प्र. बडगे, लिपिक टंकलेखक | जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५२ | श्री. यश घनश्याम मुळीक सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
५३ | सौ. अपर्णा विजय जाधव विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
५४ | श्रीमती मंगल सं. नाखवा सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, 


५५ | श्री. अनिरुध्द देशपांडे, सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा कक्ष अधिकारी 

५६ | श्री. संजय कदम, कक्ष अधिकारी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५७ | श्री. संजय पोफळे, सहा. कक्ष अधिकारी | नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५८ | श्री. मकरंद गयावळ, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

५९ श्री. स्वप्नील गायकवाड जलविदयुत व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा- 
वरिष्ठ लिपिक ठाणे. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Nanal 08: cn = Swati Madhukar Nanal, C= IN, 5 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.09.13 12:32:43 +05'30" 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


